सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
विनंती बदली-२०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र.१०६/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 

शासन आदेशा: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची विनंतीवरुन बदलीने 


त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शाविळेळलया पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय अभिप्राय 
क्र 
an २ ३ ४. 1. ५ 
i श्री. Galles वामनराव हराळ, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विनंतीनुसार 
शाखा अभियंता विभाग, चंद्रपूर सांताक्रुझ कक्ष क्र. ४ बोरीवली १ व २ (श्री. | रिक्‍त पदावर 
अत्ता, शाखा अभियंता यांच्या 
सेवानिवृत्तीमुळे Rad असलेल्या पदावर) 
२. | श्रीमती गायत्री म. चौधरी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक (eles), मुंबई अंतर्गत | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, मुंबई पुणे उपविभाग (श्रीम, माळी, शाखा | रिक्‍त पदावर 
अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त असलेल्या 
पदावर) 
३. | श्रीमती मिनल माणिक चव्हाण, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, गडचिरोली उप विभाग क्र. १ त्रिमुर्तीनगर (श्रीम. | रिक्‍त पदावर 
गुरमुळे, स. अ. श्रेणी-२ यांच्या बदलीने 
रिक्‍त असलेल्या पदावर ) 
४. । श्रीमती स्वाती पंकज उरेवार, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, वर्धा (श्रीम. अमिता तिवारी, स. अ. श्रेणी-२ | रिक्‍त पदावर 
यांच्या बदलीने रिक्‍त असलेल्या पदावर) 
५. | कु. तेजस्वीनी अ. वानखेडे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, वर्धा गडचिरोली (हर्षा ना. दुसाने, शाखा | रिक्‍त पदावर 
अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त असलेल्या 
पदावर) 
६. | श्री. अभिजितसिग आ. रजपुत, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मिरज | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, सातारा (श्री. ता. मु. बागवान, स. अ. श्रेणी-२ | रिक्‍त पदावर 
यांच्या बदलीने रिक्‍त असलेल्या पदावर) 
७. | श्रीमती एम. पी. शिलधनकर, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, कोल्हापूर सिंधुदूर्ग (रेक्त पदावर) Rad पदावर 
८. श्री. ए. बी. माने, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सातारा | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, मिरज (श्री. रजपुत, स. अ. श्रेणी-२ यांच्या | रिक्‍त पदावर 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
९. श्री. धिरज पो. बुरकुल, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, धुळे (श्री. गढवाल, शाखा अभियंता यांच्या | रिक्‍त पदावर 
बदलीमुळे रिक्‍त असलेल्या पदावर) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१९/प्र.क्र.१०६/ऊर्जा-५ 


7 . | at. जी. पी. राठोड, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, परभणी औरंगाबाद (श्रीमती तरोळे, शाखा | रिक्‍त पदावर 
अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त असलेल्या 
पदावर) 
षि . | श्री. अमर शिवशंकर स्वामी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर | विनंतीनुसार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, बीड (श्री. लोहारे, शाखा अभियंता यांच्या | रिक्‍त पदावर 
बदलीने रिक्‍त असलेल्या पदावर ) 
१२. | श्रीमती जयश्री. श्रीकांत दलाल, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विनंतीनुसार 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, वाशिम कोल्हापूर (श्री. शाणूर फकीर, स. अ. | रिक्‍त पदावर 
श्रेणी-२ यांच्या बदलीने रिक्‍त असलेल्या 
पदावर) 
१३. | कु. प्रियांका विकास घोलप, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक (ates), मुंबई अंतर्गत | विनंतीनुसार 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, मिरज पुणे उपविभाग (श्री. अजित भि. शिंदे, स. | रिक्‍त पदावर 
अ. श्रेणी-२ यांच्या बदलीने रिक्‍त 
असलेल्या पदावर) 
१४. | श्री. रमेश सुपेकर, कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक Sees), मुंबई अंतर्गत | विनंतीनुसार 
अभियंता विभाग, चंद्रपूर पुणे उपविभाग (श्रीम. प्रतिक्षा सहस्रबुध्दे, | रिक्‍त पदावर 
स. अ. श्रेणी-२ यांच्या बदलीने Rat 
असलेल्या पदावर) 
१५. | श्रीम. वेशाली मो. निकम, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई | विनंतीनुसार 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, भंडारा कक्ष क्र. ३ काळाचौकी (श्री. गाडे, शाखा | रिक्‍त पदावर 
अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त असलेल्या 
पदावर) 
१६. | HH. equ cree, कनिष्ठ । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर | विनंतीनुसार 
अभियंता विभाग, यवतमाळ (श्री. अनिल पेंदोर, स. अ. श्रेणी-२ यांच्या | रिक्‍त पदावर 
बदलीने रिक्‍त असलेल्या पदावर) 
2. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर यांनी बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. तसेच बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 

३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय दडपण/दबाव 
आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/छाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 

४. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ 
रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१९/प्र.क्र.१०६/ऊर्जा-५ 


प. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१११९५६०७५२१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत 
आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant : 
Pundlik Badgeri Stscsrssuusnsms— 
(प्र. पुं. बडगेरी) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 

१. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, 
चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 

६. सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत 
निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर यांच्यामार्फत) 


प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
४. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
५. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
६. उपसचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
७. निवडनस्ती (ऊर्जा-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


